महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरीता 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित 
निधीपैकी बी.डी.एस. प्रणाळीवर उपलब्ध 
असलेला ३०% निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविवि-२०२३/प्र.क्र.५७/उद्योजकता 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा : १ कौड़ल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविउ- 
२०२०/प्र.क्र.१३/उद्योजकता, दि.३०.०५.२०२२. 
२) वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 
3) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविवि- 
२०२३/प्र.क्र.५७/उद्योजकता, दि.१६ जून, २०२३. 
४ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविवि- 
२०२३/प्र.क्र.५७/उद्योजकता, दि.०७ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना: 


राज्यातील युवक/युवतींना कौडल्याधारित रोजगारक्षम शिक्षण देण्यासाठी अर्थसहाय्यित 
तत्वावर सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम, २०२१ 
(सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७) दिनांक २३ मार्च, २०२१ अन्वये करण्यात आली असून 
दि.६ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सदर अधिनियम दिनांक १४ एप्रिल, २०२१ पासून अंमलात 
आला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे कामकाज सुरु करुन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार plated शिक्षण 
देण्याचा शासनाचा मानस आहे. कौडल्य विद्यापीठाचे कामकाज सुरु व्हावे या हेतूने विद्यापीठाच्या 
उभारणीकामी आव्यक त्या बाबींसाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये रु.७.३५ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०२३-२४ करिता आवश्‍यक निधी 
वितरणाच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरीता सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित 
रु.३१.०७ कोटी इतक्या तरतूदीपैकी बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध असलेला २०% म्हणजेच 
रु.०६,२१,४०,०००/- (रुपये सहा कोटी, एकवीस GIG, चाळीस हजार फक्त) इतका निधी संदर्भांकित 
क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविवि-२०२३/प्र.क्र.५७/उद्योजकता 


आता वित्त विभागाने बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध केलेला ३०% म्हणजेच 
रु.०९,३२,१०,०००/- (रुपये नऊ कोटी, बत्तीस लाख, दहा हजार फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
लेखाशीर्ष सन २०२३-२४या | बी.डी.एस. या शासन एकुण वितरीत 
आर्थिक प्रणालीवर यापूर्वी । निर्णयाव्दारे । रक्‍कम 
वर्षाकरिता वितरीत करण्यात | वितरीत 
अर्थसंकल्पित । आलेली रक्‍कम । करण्यात 
तरतूद येणारी रक्‍कम 
२२५११०७६ रु.३१,०७,०० रु. ०६,२१,४० रु. ९,३२,१० रु. १५,५३,५० 


२. उपरोक्त मंजूर निधी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठास प्रदान करण्यासाठी दि.३०.०५.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये आहरण व संवितरण अधिकारी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सह/उप सचिव, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले 
आहे. सदर रक्‍कम एकरक्कमी पध्दतीने विद्यापीठास अदा करण्यात यावी. 
३. सदर वितरीत निधीच्या अनुषंगाने होणारा खर्च “झेड ए-०२, २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवा, 
(०१)(०५) कौशल्य विकास विद्यापीठ कार्यक्रम (22499008) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
४. विद्यापीठास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी मंजूर उद्दीष्टांकरीता खर्च करुन त्यासंबंधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र विद्यापीठाने शासनास सादर करावे. 
५. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र.२ येथे नमूद वित्त विभागाच्या दि.१२ एप्रिल, २०२३ च्या 
परिपत्रकान्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१०२५१५०६३९९५०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे क त ची 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 


EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRANALI innit 
GOSAVI YADAV aitertineroscssonciorsronssos 
(प्रणाली गोसावी-यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(आहरण व संवितरण अधिकारी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ यांचे मार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविवि-२०२३/प्र.क्र.५७/उद्योजकता 


प्रत, 
१. अ.मु.स. (कौ.रो. उ.व ना. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, Hew, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. कुलसचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, 
एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय परिसर, महापालिका मार्ग, मुंबई-०१. 
३. उप सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
४. आहरण व संवितरण अधिकारी, Hered, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
५. वित्तव लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य विद्यापीठ, 
एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय परिसर, महापालिका मार्ग, मुंबई-०१. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
कार्यासन प्रशासन-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
निवड नस्ती (उद्योजकता) 


“0 (२ SG -€ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


